भारतीय वन सेवेतील सन २०२१ च्या 
तुकडीतील अधिका-यांकरीता "On the Job 
Training (OUT) प्रशिक्षण आयोजित 
करण्याकरीता अधिसंख्य पदे निर्माण 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आएफएस ५०२३/प्र.क्र.११०/फ-७अ 
१ला मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक:- ०२ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :-१) पर्यावरण, वने व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार यांचे अ.शा. पत्र क्र. 
१५०११/१०/२०१०- ॥₹5-॥, दिनांक १८/०३/२०१६. 
२) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, डेहराडून यांचे पत्र क्र. ६४६/५९/॥-२०२३/७०.२१/ 
२०२१-२३ Course/Posting of IFS, दिनांक ३०/०६/२०२३. 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), म. रा. नागपूर यांचे पत्र क्र. कक्ष-९/ भावसे/ 
सेंटर-७/ प्र.क्र.१० (२२-२३)/६९८/२३-२४, दिनांक २०/०७/२०२३. 
प्रस्तावना:- 
अतिरिक्त संचालक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, डेहराडून यांच्या संदर्भाधीन 
दि.३०/०६/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार, सन २०२१ च्या तुकडीतील भारतीय वन सेवेतील 
महाराष्ट्र संवर्गातील सन २०२१-२०२३ च्या अभ्यासक्रमातील ०३ (तीन) परिविक्षाधिन अधिकारी, इंदिरा गांधी 
राष्ट्रीय वन Abst, डेहराडून येथे प्रशिक्षण घेत आहेत. सदर परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना इंदिरा गांधी 
राष्ट्रीय वन अकादमी, डेहराडून येथील अभ्यासक्रमाअंतर्गत चाळू असलेल्या व्यावसायीक प्रशिक्षणानंतर ४ 
महिन्यांच्या "On the Job Training (OUT) प्रशिक्षणासाठी संबंधित राज्य संवर्गामध्ये माहे ऑगस्ट, 2023 च्या 
दुस-या आठवड्यात संलग्न होण्याकरीता कार्यमुक्त करण्यात येणार असल्याचे Vat पत्रान्वये कळविण्यात 
आले आहे. यास्तव, भारतीय वन सेवेतील सन २०२१ च्या तुकडीतील परिविक्षाधिन अधिकारी यांचेकरीता 
"On the Job Training (01)" प्रशिक्षण आयोजित करण्यासाठी प्रथेनुसार कनिष्ठ समय वेतनश्रेणीत (वेतन 
श्रेणी Level 4o in the Pay Matrix) सहाय्यक वनसंरक्षकाची ०३ (तीन) अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२१ च्या तुकडीतील, भारतीय वन सेवेतील महाराष्ट्र संवर्गातील ०३ (तीन) परिविक्षाधीन 
अधिकारी यांना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, डेहराडूनमधून माहे ऑगस्ट, २०२३ च्या दुस-या 
आठवड्यामध्ये कार्यमुक्त करण्यात येणार आहे. संचालक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, डेहराडून 
यांनी संदर्भाधीन दि.३०/०६/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार उक्त भावसे परिविक्षाधीन 
अधिकाऱ्यांना राज्यात रुजू झाल्यावर १६ आठवड्यांचे (दिनांक ०७ ऑगस्ट २०२३ ते दिनांक २४ नोव्हेंबर, 
२०२३) On the Job Training (051)" प्रशिक्षण राज्यातील वनवृत्तामध्ये द्यावयाचे आहे. 

२. उक्त परिविक्षाधिन भावसे अधिकाऱ्यांना प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), नागपूर यांनी 
संदर्भाधिन दिनांक २०/०७/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार खालीलप्रमाणे १६ आठवड्यांचे “On 
the Job Training (OUT)” प्रशिक्षण आयोजित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय HATH: आएफएस ५०२३/प्र.क्र.११०/फ-७अ 


Sr. No. & Week Attachment 
No. 
षि १ Week Forest HQ Attachment 


Chandrapur Academy- 3 Days 
PCCF Office- २ Days 


2 9 Week Division Attachment 
2 9 Week Circle Attachment 
te} 9 Week District Attachment 
& 92 Week Range Attachment 


Total | 9§ Week 

३. त्यानुसार भारतीय वन सेवेतील महाराष्ट्र संवर्गातील सन 2029 च्या तुकडीतील परिक्षाविधीन 
अधिका-यांसाठी राज्यातील १६ आठवड्यांचे “On the Job Training (OUT)” प्रशिक्षण आयोजित 
करण्यासाठी वन विभागात कनिष्ठ समय वेतनश्रेणीत (वेतन श्रेणी Level १० in the Pay Matrix) सहाय्यक 
वनसंरक्षकाची, महाराष्ट्र राज्यातील खाळील वनवृत्तातील ०३ (तीन) अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येत 
आहेत. 


अ.क्र. अधिका-याचे नाव प्रस्तावित वनवृत्त प्रस्तावित वनविभाग 
।१. | ail, पवनकुमार अप्पासाहेब जोंग गडचिरोली वडसा 

श्री. सुहास मधुकर चव्हाण अमरावती अमरावती 

श्री. योगेंद्र सिह नागपूर गोंदीया 


सदर अधिसंख्य पदे दिनांक ०७ ऑगस्ट २०२३ ते दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२३ या कालावधीसाठी 
अस्तित्वात राहतील. 

४. उक्त अधिका-यांकरीता दिनांक ०७ ऑगस्ट २०२३ ते दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२३ या 
कालावधीकरीता सदर पदावरील वेतन व भत्यापोटी येणारा खर्च "मुख्य लेखाशिर्ष २४०६ वनीकरण व 
वन्यजीवन (योजनेत्तर), १०१ वनसंधारण व विकास, १०१ (०१) प्रशासन व संरक्षण -२४०६ ००९६) ०१- वेतन” 
या लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानूत भागविण्यात यावा. 

५. त्याचप्रमाणे उक्त परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या "On the Job Training (031) प्रशिक्षणाकरिता 
समन्वय राखण्यासाठी मार्गदर्शक (Mentor) म्हणून श्री. एन.आर.प्रविण, मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व 
प्रशिक्षण, पुणे यांची नेमणूक करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१२/प्र.क्र.६६/१२/ वित्तिय 
सुधारणा-१, दि. ११ जुले २०१२ तसेच शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.७/१६/ वित्तिय सुधारणा-१, दि. 
२० फेब्रुवारी, २०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८०२११३७१८७६१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: आएफएस ५०२३/प्र.क्र.११०/फ-७अ 


प्रत: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVIKIRAN SABAJI 


GOVEKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b00b3ae6f82b447bdd60190209f1 
258e170f8f617d261f81e6281 dfbfdf28c0d, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=B752370B557D0A3E58B4B0 


69230BC54F6A13D04798D2EE7A3F1C7DC 
९5655271९८, cn=RAVIKIRAN SABAJI 
GOVEKAR 


Date: 2023.08.02 11:40:34 +05'30' 
(डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय), महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


2. 
3. 
छ. 
ष्‌. 
६. 
9. 
Cs 
९. 
Go 


११. 
१२. 
१२३. 
१४. 


१५ 
१४ 


es 


मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (वने) यांचे स्विय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्विय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

संचालक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, डेहराडून, 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (कार्मिक), नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) चंद्रपूर . 

मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे. 

. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), नागपूर, अमरावती व गडचिरोली. 

संबंधित परिविक्षाधिन भावसे अधिकारी. 

महालेखापाल (लेखा व परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई/नागपूर. 

कोषागार अधिकारी, नागपूर, अमरावती व गडचिरोली. 

कक्ष अधिकारी, कार्यासन फ-७, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सहायक संचालक, भावसे/लेखा कक्ष, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती, कार्यासन फ-७अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


